महाराष्ट्र राज्यातील मा.मंत्री व 
मा.राज्यमंत्री यांच्या पालकमंत्री म्हणून 
जिल्हानिहाय नियुक्त्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १५ एप्रिल, २०२० 


वाचा:- १) शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शाकानि २०१९/ प्र.क्र.१०१(१) 

/१८(र.व.का.) दिनांक ५ जानेवारी, २०२०. 

२) शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ, दिनांक ८ जानेवारी, २०२० 

३) शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ, दिनांक १५ जानेवारी, २०२० 

४) शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ, दिनांक ३१ मार्च, २०२० 
शासन निर्णय:- 

संदर्भ क्र.१ येथील अधिसूचनेस अनुलक्षून संदर्भ क्र. २, ३ व ४ येथील शासन निर्णय 

दि.८/१/२०२०, दि.१५/१/२०२० व दि.३१/३/२०२० अन्वये मा. उपमुख्यमंत्री, मा.मंत्री व 
मा.राज्यमंत्री यांच्या जिल्हा पालकमंत्री म्हणून नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. आता, COVID 
१९ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दि.८/१/२०२० व दि.१५/१/२०२० च्या शासन निर्णयात अंशत: बदल 
करून भंडारा व गडचिरोली या जिल्ह्यांचा पालकमंत्रीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार खालीलप्रमाणे 
मा.मंत्री महोदयांकडे तात्पुरत्या स्वरुपात सोपविण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव पालकमंत्री 


a भंडारा श्री.सुनिल छत्रपाल केदार 


२. | गडचिरोली श्री. विजय नामदेवराव वडेट्टीवार 


२. उर्वरित जिल्हयाच्या पालकमंत्रीपदीच्या नेमणूका उपरोक्त संदर्भ क्र.२, ३ व ४ येथील 
शासन निर्णय दि.८/१/२०२०, दि.१५/१/२०२० व दि. ३१/३/२०२० प्रमाणेच कायम राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥8१॥१/859॥01॥9.90०५.॥) या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०२००४१६१४५८१४९३०७ 
असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Anshu 


e 
921df256abda4ed94d69472deb566c39b4 
68 -Anshu Sinha 


(अन्झु सिन्हा) 
सचिव (प्र.सु.व.र.व.का) 


प्रत: 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

६. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

७. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

८. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

९. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१०.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 

११. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

१२.सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव, 

१३.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१६.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 

१७.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

१८.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस[आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

१९,नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, 
मुंबई ४०००३८. 

२०.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपामं १३१९/प्र.क्र.३३/१८-अ 


२१.बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नं. ८३-अे, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

२२.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई ४००००४. 

२३.भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई ४०००१३. 

२४.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 

२५.सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे) 

२६.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

२७.निवड नस्ती (का.१८३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


